सत्यगेव जयते 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk14.gad-mh @ gov.in 
क्र. : उसप्र १३२४/प्र.क्र.११०/प्रशा-१. दि.०९.०९.२०२४ 
प्रति, 


सह सचिव /उप सचिव (आस्थापना) 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय : आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई या कार्यालयातील संचालक (प्रशासन) 
हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.. 


संदर्भ : शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२८.०८.२०२४ रोजीचे पत्र. 


महोदय /महोदया, 


उपरोक्त विषयास अनुसरून संदर्भाधीन पत्रान्वये, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 


आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई या कार्यालयातील “संचालक (प्रशासन) हे १ पद मंत्रालयीन उप सचिव 


संवर्गातून भरण्याकरिता इच्छुकता मागविण्यात आलेली आहे. 


२. तथापि आता या पत्रान्वये, संदर्भाधीन दि.२८.०८.२०२४ रोजीचे पत्र प्रशासकीय करणास्तव रद्द करण्यात येत 


आहे. सह सचिव /उप सचिव (आस्थापना) यांनी सदर बाब त्यांच्या विभागातील उप सचिवांच्या निदर्डानास आणावी, ही 
विनंती. 


३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 


संकेतांक २०२४०९०९१११००८७४०७ हा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आले आहे. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.09 11:10:39 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत : निवडनस्ती प्रशा-१. 


